संदर्भ :- 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/ 
०८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक २४.०६.२०२१ 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ मध्ये खाळील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी रुपये २७०४८.१२ लक्ष एवढ्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये ८९४९.१९ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणनव्वद कोटी एकोणपन्नास लक्ष एकोणवीस हजार फक्त) 
एवढा निधी सन २०२१-२२ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास झासन याव्दारे 


मान्यता देत आहे. 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत | कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
a a २ ३ | ४ दु 
कोकण विभाग 
१) मुंबई हहर | शांतीवन (रॉक) उद्यान विकसित करणेबाबत 
णि शांतीवन (रॉक उद्यान), नेपियन सी रोड, 
मलबार हिल, मुंबई येथे नवीन इलेक्ट्रिक | २५.०० २५.०० 
पोल्स लावणे व सुशोभिकरण करणे उपसंचालक 
२ झांतीवन (रॉक उद्यान), नेपियन सी रोड, (पर्यटन), 
मलबार हिल, मुंबई येथे आसन व्यवस्था| १५.०० १५.०० प्रादेशिक 
करणे. कार्यालय, 
३ झांतीवन (रॉक उद्यान), नेपियन सी रोड, नवी मुंबई 
मलबार हिल, मुंबई येथे प्रवेशव्दार आणि | १०.०० १०.०० 
सेक्युरिटी कॅबिन बनविणे 
एकूण ५०.०० ५०.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


२) मुंबई 1 नेहरु रोडवरील वाकोला ब्रीज ते मिलिटरी | | | कार्यकारी 
उपनगर । कॅप, विमानतळ गेट क्र. ८ पर्यटन रस्त्याच्या अभियंता, 
दुभाजकाचे सौदर्यीकरण करणे (सस्ते, झोपडपट्टी 
सुशोभिकरण) २००.०० २००.०० | सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 
3) मुंबई  । शाहीद तुकाराम अंबोळे उद्यान, आरे चेक कार्यकारी 
उपनगर | नाका कॉलनी, गोरेगाव (पुवी येथे अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे झोपडपट्टी 
३०.०० ३०.०० | सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 
४) मुंबई वेअर हाऊसजवळ सुलभ शौचालय कार्यकारी 
उपनगर = | बांधण्याबाबत. अभियंता, 
झोपडपट्टी 
२५.०० २५.०० सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), मुंबई 
झोपडपट्टी सुधार 
मंडळ 
4) मुंबई संभाजीनगर पोलिस स्टेशनसमोरील कार्यकारी 
उपनगर | सेवालाल चौक सुशोभिकरण करणे अभियंता, 
झोपडपट्टी 
८०.०० ८०.०० | सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 
६) मुंबई । गार्डन भांडुपेश्वर कुंड / तलाव भांडुप (पुर्वी 
उपनगर | येथील विकास कामे 
pa बैठक व्यवस्था / सौदर्यींकरण करणे १००.०० 
२ हायमास्ट लाईट / सिन्टेस टॅक तलावासाठी 
करणे ८८.०० कार्यकारी 
करणे १००.०० a 
3 खेळण्याचे साहित्य व ओपन जिम इक्किपमेट झोपडपटटी े 
बसविणे १०५.०० पडपट्टी 
बसविणे सुधारणा (पुर्व 
एकूण | २९३.०० १००.०० उपविभाग), मुंबई 
७ मुंबई । गार्डन ASIA कुंड / तलाव भांडुप (पुवी झोपडपट्टी सुधार 
मडळ 
उपनगर  । येथील विकास कामे रि 
1 a आरसीसी कम्पांऊड भित बांधणे २४६.०० न 
रादरकरण 00,00 
2 पाथवे / सौंदर्यीकरण करणे १८०.०० 
एकूण ४२६.०० १००.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


८) मुंबई । गाडन भांडुपेश्वर कुंड / तलाव भांडुप (पुर्व) 
उपनगर  । येथील विकास कामे 
| 9 | शौचालय बांधणे ८४.०० 
२ शौचालय बांधणे ८६.०० १००,०० 
३ आरसीसी कम्पांऊड भिंत बांधणे १११.०० 
एकूण | २८१.०० १००.०० 
९) मुंबई । मढ स्थित दान पुरातन किल्ल्यांचे संवर्धन व कार्यकारी 
उपनगर | नुतनीकरण व इतर कामे १००.०० नक गवतात 
ष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळ, मुंबई 
१०) मुंबई । गांधी टेकडीजवळ, संजय गांधी नॅशनल पार्क कार्यकारी 
उपनगर  । येथे पर्यटकांसाठी बैठक व्यवस्था व इतर कामे ता 
झोपडपट्टी 
३०.०० ३०.०० सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), मुंबई 
झोपडपट्टी सुधार 
मडळ 
११) मुंबई । संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे मुख्य प्रवेशव्दार कार्यकारी 
उपनगर | बसविणे व इतर कामे ee 
झोपडपट्टी 
३०.०० ३०.०० सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), मुंबई 
झोपडपट्टी सुधार 
मडळ 
१२) मुंबई | छोटा काझ्मिर येथे पर्यटन विकास कामे करणे कार्यकारी 
उपनगर अभियंता, 
४९५.४३ १५०.०० | सा.बां. विशेष 
प्रकल्प विभाग, 
आरे, मुंबई 
१३) ठाणे । नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ठाहर 
गवळीदेव व सुलाईदेवी येथील पर्यटनस्थळ अभियंता, नवी 
म्हणून विकसित करणे, जि. ठाणे ५००.०० १५०.०० मुंबई 
महानगरपालि 
का, नवी मुंबई 
१४ ठाणे । भिवंडी तालुक्यातील गणेपुरी व वत्रेश्वरी 
येथील विकास कामे, जि. ठाणे 
गणेडापुरी येथे संरक्षक भित बांधणे , कार्यकारी 
१ सुशोभिकरण करणे, सुसज्ज शौचालय बांधणे, | १००.०० २०.०० अभियंता, 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे सार्वजनिक 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


२ वज्रेश्वरी मंदिरास संरक्षक भित बांधणे, बांधकाम 
सुशोभिकरण करणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे १००.०० २०.०० विभाग क्र.१ 
ठाणे 
एकूण २००.०० ४०.०० 
१५) ठाणे | भिवंडी तालुक्‍यातील मौजे सागांव येथील | २००.०० १००.०० a 
कानिफनाथांचे पुरातनकालिन मंदिर कार्याकारी 
कानिफनाथांचे पुरातनकालिन मंदिर aac 
quite, wat तयार ae : 
, रस्ते तयार करणे व चा See 
हायमास्ट लॅम्प बसविणे, ता. भिवंडी जि. गो त 
.१, ठाणे 
ठाणे 
१६) ठाणे श्री गांवदेव-गांवदेवी आई, खिडकाळी | ५००.०० १००.०० कार्यकारी 
शिवमंदिराच्या परिसरात सुझोभिकरण अभियंता, 
करणे सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग क्र.१ 
ठाणे 
१७ रायगड- | मौजे मालाडे येथे श्री मारुती मंदिर कार्यकारी 
अलिबाग । सुझोभिकरण करणे, ता. अलिबाग अभियंता 
(बांधकाम), 
५०.०० २०.०० 
रायगड जिल्हा 
परिषद, 
अलिबाग 
१८) रायगड- | कर्जत तालुक्‍यातील खांडस, साजगांव व 
अलिबाग । कडाव येथील विकास कामे 
ae खांडस येथील शिवमंदिर परिसर कार्यकारी 
५०.०० २०.०० ee 
सुशोभिकरण करणे, ता. कर्जत अभियंता 
२ साजगांव पुरातन विठ्ठल मंदिर परिसर (बांधकाम), 
५०.०० २०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. खालापूर रायगड जिल्हा 
३ कडाव गणपती मंदिर परिसर सुशोभिकरण परिषद, 
५०.०० २०.०० अलिबाग 
करणे, ता. कर्जत अलिबाग 
एकूण १५०.०० ६०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


मासा सही 


१९) रायगड- । उन्हरे कुंड येथील इमारतीचा सामाजिक कार्यकारी 
अलिबाग । सभागृह बांधणे, ता. सुधागड अभियंता 
sans suse (बांधकाम), 
रायगड जिल्हा 
परिषद, 
अलिबाग 
२०) रायगड- | नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील पर्यटन 
अलिबाग । विकास कामे. 
।_१____| ग्रामपंचायत नेरळ येथील सुशोभिकरण करणे | १००.०० ३०.०० कार्यकारी 
२ ग्रामपंचायत नेरळ येथील Wat घाट येथे अभियंता 
आर.सी.सी. संरक्षक भिंत बांधणे — ace (बांधकाम), 
३ ग्रामपंचायत नेरळ येथे (माथेरान पायथ्याशी) रायगड जिल्हा 
असलेले हुतात्मा स्मारक सुशोभिकरण व| २०.०० २०.०० परिषद, 
दुरुस्ती करणे अलिबाग 
एकूण | २१०.०० ७७.०० 
२१) रायगड- | तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड येथील 
अलिबाग । पर्यटनस्थळ विकास कामे 
शि भिवपूरी येथील हिल्यादेवी होळकर 
तलावाकडून हुमगावकडे जाणारा रस्ता तयार | ७०.०० कार्यकारी 
करणे (भाग १ ते भाग ७) अभियंता, 
२ मौजे भिवपूरी (टाटा camp) येथील सार्वजनिक 
६०.०० 
अहिल्याबाई होळकर तलाव परिसरातील | ६२.६० बांधकाम 
रस्त्यांची सुधारणा करणे (भाग १ ते भाग ७) विभाग, 
३ मौजे गोळवाडी येथील पुरातन तलाव व अंबोट पनवेल 
रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग १ ते भाग ७) ae 
एकूण | १९७.२८ ६०.०० 
२२) रायगड- | डा. सलीम अली पक्षी अभ्यास व संशोधन केद्र, 
अलिबाग | किहिम, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
येथील विकास कामे. 
| किहिम, ता. अलिबाग Repairs to R.Z.P. कार्याकारी 
Primary School (old) ९९.२१ अभियंता, 
रायगड जिल्हा 
२ किहिम, ता. अलिबाग Construction of wae परिषद, 
pergola & Pathway to R.Z.P. Primary ९.९१ रायगड- 
School (old) अलिबाग 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


3 किहिम, ता. अलिबाग Construction of 
compound wall to R.Z.P. Primary २९.९८ 
School (old) 
एकूण | 998.90 ६०.०० 
२३) रायगड- | मौजे उमरठ येथील नरवीर तानाजी मालुसरे कार्यकारी 
अलिबाग । यांचे समाधीस्थळ व परिसराचे सुशोभिकरण अभियंता, 
करणे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२४) रायगड- | मौजे साखर येथील श्री सुर्याजी मालुसरे यांचे कार्यकारी 
अलिबाग । समाधीस्थळ व परिसराचे सुशोभिकरण करणे, अभियंता, 
ता. पोलादपूर, जि. रायगड २२२.१६ ४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२५) रायगड- | मौजे घागरकोंड येथील झुलत्या पूलाचे कार्यकारी 
अलिबाग । बांधकाम करणे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड अभियंता, 
२७९ .७० ७५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२६) रायगड- | दिवेआगर येथे कासव संवर्धन प्रकल्प उभारणे, कार्यकारी 
अलिबाग ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड अभियंता, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२७ रायगड- | दिवेआगर येथे पर्यटन मार्केट सुविधा तयार कार्यकारी 
अलिबाग । करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड अभियंता, 
२५०.०० १००.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२८) रायगड- | हरिहरेश्वर येथे सभामंडप, बैठक व्यवस्था कार्यकारी 
अलिबाग । सेल्फी पॉईट तयार करणे, ता.श्रीवर्धन, जि. अभियंता, 
रायगड २१७.०२ १००.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
२९) रायगड- | दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे समाधी परिसर मुख्याधिकारी, 
अलिबाग । सुशोभिकरण करणे (टप्पा-१व २) अलिबाग 
५०.०० ३५.०० 
नगरपरिषद, 
ता. अलिबाग 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


30) रायगड- | तळा महादेवाचा तलाव परिसराची पर्यटन कार्यकारी 
अलिबाग | इष्ट्या सुधारणा करणे ता. तळा, जि. रायगड अभियंता, 
५९.४३ ३०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
३१) रायगड- | द्रोणागिरी डोंगर या पर्यटन स्थळांचा विकास कार्यकारी 
अलिबाग । करणे, ता. तळा, जि. रायगड अभियंता, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
३२) रायगड- | रायगड जिल्ह्यातील विविध भागात शिल्पांची 
अलिबाग । निर्मिती व उभारणी करणे (तिबोटी खंड्या- अधिष्ठाता, 
रायगड जिल्हा पक्षी, आचार्य विनोबा भावे, सर ज.जी. 
गुरुजी, खेकडा, कोळंबी, कासव व २९२.३२ २९२.३२ ne 
साने | | , कासव व कला 
बोटीसह कोळी यांचे शिल्प) महाविद्यालय, 
मुंबई 
३३) रायगड- | रोहा येथील हनुमान मंदिर परिसराचे मुख्याधिकारी, 
अलिबाग । सुशोभिकरण करणे, ता. रोहा, जि. रायगड नगरपरिषद 
१०७.३३ ७५.०० 
रोहा, जि. 
रायगड 
३४) रायगड- | sett, ता. अलिबाग येथील शिलालेख कार्यकारी 
अलिबाग । परिसराचे सौंदर्यीकरण करणे अभियंता 
१४.४० १४.४० (बांधकाम), 
रायगड जिल्हा 
परिषद 
३५) रायगड- । श्रीवर्धन समुद्रकिनारी अस्तित्वात असलेल्या मुख्याधिकारी, 
अलिबाग । धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यावर सुशोभिकरणाची कामे श्रीवर्धन 
करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड es WS | नगरपरिषद, 
जि. रायगड 
३६) रायगड- | मोर्बा येथील गाव तलावाचे सुशोभिकरण व कार्यकारी 
अलिबाग । सुधारणा करणे, ता. माणगांव, जि. रायगड अभियंता, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 


पृष्ठ २८ पैकी (9 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


मना 


Eee 


३७ रायगड- | शिवथरघळ येथे मंदिराच्या मागील बाजूस कार्यकारी 
अलिबाग | गॅबियन वॉल (संरक्षक भिंत) बांधणे अभियंता, 
४७.५७ ३०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
३८) रायगड- | उंबरखिड येथील शिवतिर्थ समरभूमी विकास उपवन 
अलिबाग । कामे, ता. खालापूर, जि. रायगड ८२.४८ ५०.०० संरक्षक, 
अलिबाग 
३९) रायगड- | रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, 
अलिबाग | अलिबाग पोलीस परेड मैदानात पोलीस मित्र अधिष्ठाता, 
शिल्प उभारणे, ता. अलिबाग, जि. रायगड सर ज.जी. 
१५.६८ १५.६८ —_ 
कला 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
४०) रत्नागिरी | रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील रत्नदुर्ग मुख्याधिकारी , 
किल्ला येथील उद्यानात शिवसृष्टी विकसित | २००.०० ३०.०० नगरपरिषद, 
करणे रत्नागिरी 
४१) रत्नागिरी | भाट्ये समुद्र किनारी पर्यटकांसाठी मुलभूत 
सुविधा व परिसर विकसित करणेकरीता 
1 १ जोडरस्ता करणे ८.४० = 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ तयां 
३ स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० a ; 
= पत्तन विभाग, 
४ gat १.३० २५.०० 
रत्नागिरी 
4 विद्युत पुरवठा करणे 3.¢0 
& कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण १००,०० २५.०० 
४२) रत्नागिरी | आरे-वारे समुद्र किनारी पर्यटकांसाठी मुलभूत 
सुविधा व परिसर विकसित करणेकरीता 
1 १ जोडरस्ता करणे ८.४० 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ यं 
३ स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० ee 
= : 
४ बंचेस १.३० २५.०० गि 
चुरवठा करणे पत्तन विभाग, 
षु विद्युत पुरवठा करणे ३.८० 
रत्नागिरी 
नि कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण १००.०० २५.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


नान 


ee 


४३) रत्नागिरी श्रीक्षेत्र पावस ता. जि. रत्नागिरी येथील 
परिसर विकास कामे 
Fd | सुशोभिकरण व कंपाऊड वॉल बांधणे ७०.०० कार्यकारी 
सुलभ शौचालय बांधणे १०.०० अभियंता, 
घाट बांधणे २५.०० उत्तर सा.बां. 
२०.०० विभाग, 
रत्नागिरी 
एकूण १००,०० २५.०० 
४४) सिंधुदुर्ग । मालवण, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग येथील कार्यकारी 
सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर पिण्याच्या पाण्याची सोय अभियंता, 
उपलब्ध करुन देणे. १४२.६१ दळत महाराष्ट्र 
न न जीवन 
प्राधिकरण, 
सिंधुदुर्ग 
४५)पालघर । पालघर जिल्ह्यातील विकास कामे, ता. 
मोखाडा कार्यकारी 
शिका गांधीपुळ येथे पर्यटकांसाठी मुतारी व अभियंता, 
, २०.०० १५.०० 
शौचालय बांधणे, ता. मोखाडा सार्वजनिक 
२ मोखाडा ते देवबांध रस्त्यावर अपघात बांधकाम 
: भिंत : ५०.०० २०.०० 
वळणावर संरक्षण भिंत बांधणे, ता. मोखाडा विभाग, 
३ शिवगोरक्षनाथ मठ कावठे परिसरात संरक्षण पालघर 
भिंत ; १०.०० १०,०० 
भिंत बांधणे, ता. विक्रमगड 
एकूण ८०.०० ४५.०० 
४६) पाळघर । ता. विक्रमगड येथील विकास कामांबाबत जि. 
पालघर 
शि हातोबा देवस्थान येथील डानिमंदिर रस्त्यावर कार्यकारी 
संरक्षण भिंत बांधणे अभियंता, 
गला प. सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, 
पालघर 
४७) पालघर | पालघर जिल्ह्यातील विकास कामे 
Pa माहिम बिचवर पाण्याची व्यवस्था करणे, ३.०० ३.०० कार्यकारी 
२ माहिम बिचवर स्वच्छता गृह बांधणे ३.०० ३.०० अभियंता, 
३ Brod येथील देवळाजवळ बैठक व्यवस्था सार्वजनिक 
करणे ed aad बांधकाम 
४ शिरगांव बिचवर बैठक व्यवस्था करणे ३.०० ३.०० विभाग, 
4 शिरगांव बिचवर हायमास्क लावेण ३.०० ३.०० पालघर 
पृष्ठ २८ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


& केळवा मंदिराजवळ पार्किंग BS बांधणे ३.०० ३.०० 
9 मुरबे येथील समुद्र किनाऱ्यावर पाथवे तयार 
८९.०० ३५.०० 
करणे 
८ उनमाट IRIS करुन पाणी व चेजिग सुम, 
१०.०० ६०.०० 
बाथरुम व्यवस्था करणे 
९ शिरगांव चौपाटी येथे बैठक व्यवस्था तयार 
१०.०० ६०.०० 
करणे 
शय्या कोकणेर येथील शिवमंदिराच्या आवारात 
पार्कींग : 40,00 90,00 
पार्कींग होड बांधणे, ता.जि. पालघर 
एकूण | १३७.०० ८३.०० 
४८) पालघर | वाशाळा, तालुका मोखाडा येथे पर्यटन कार्याकरी 
गावतलाव धोबीघाट बांधणे, जि. पालघर अभियंता, 
२५.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, जव्हार 
४९) पालघर | ता. जव्हार, जि. पालघर येथील पर्यटन 
विकास कामाबाबात 
a हनुमान पॉईट, जव्हार येथे सुशोभिकरण गी 
0,00 
करणे ’ 
हनुमान पॉईंट, जव्हार येथे उद्यान बनविने ५०.०० कार्यकारी 
सनसेट Use, जव्हार येथे सुशोभिकरण शी अभियंता, 
0,00 : 
करणे ; (94.00 सा.बां.विभाग, 
४ सनसेट पॉईट, जव्हार येथे उद्यान बनविने ५०.०० जव्हार 
4 मौजे जामसर पैकी देवतळी येथे तलावाचे | ५०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
& मौजे खडखड धरणाजवळ सुशोभिकरण करणे | ५०.०० 
एकूण ३००.०० ७५.०० 
yo) पालघर | ता. मोखाडा जि. पालघर येथील विकास कामे 
शि मध्य वेतरणा पूल ते खोडाळा पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर अपघाती ठिकाणी सुधारणा करणे | ९९.९९ anes 
ara वाहवा कार्याकरी 
ता. , जि. पालघर eee 
2 खोडाळा पर्यटन स्थळ येथे स्वागत कमानी ता ग as : 
ढु J mere) 
बांधणे ता. मोखाडा, जि. पालघर ग a 
= a बांधकाम 
३ खोडाळा पर्यटन स्थळ ते कारेगाव रस्त hae 
अपघाती ठिकाणी रेलिंग करणे ता. मोखाडा, ७४.९४ ग 
जि. पालघर 
एकूण | २७४.८७ ७५.०० 
एकूण कोकण विभाग | ९४८३.४७ | ३७११.४९ 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


नाशिक विभाग 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
Pa 2 3 1. ४ ५ 
५१) नाशिक । नाशिक जिल्ह्यातील नांदगांव व मालेगांव 
तालुक्‍यातील विविध विकास कामे 
णि मालेगाव महानगर पालिका हद्दीतील सर्वे क्र. 
५६/१ मधीळ मोकळ्या जागेत महिलांसाठी | १२५.०० ३५.०० 
उद्यान व जिमखाना बांधणे ता. मालेगांव 
गुरुव्दारा कार्यकारी 
२ श्री Wer मनमाड येथील परिसराचे saat 
सुशोभिकरण करणे कग , 
सुशोभिकरण करणे, म्युझियम कक्षामध्ये व| ५०.०० २०.०० तांत गत 
आंबारांमंध्यी काग कसी नो सार्वजनिक 
आवारामध्ये फरझी काम , ता. नांदगाव ae 
वकुठवासी बांधकाम 
३ वैकुंठवासी ह.भ.प. मास्तरबाबा देवस्थान या 
विभाग, 
परिसर खायदे येथे परिसर सुशोभिकरण | ५०.०० २०.०० aoa 
ane मालेगांव 
करणे 
४ श्री. विरोबा महाराज देवस्थान साकुरी (नि) 
; ५०.०० २०.०० 
भक्‍त निवास बांधणे 
एकूण | २७५.०० ९५.०० 
५२ नाशिक । ता. निफाड, जिल्हा नाशिक येथील विकास 
कामे 
शिंगी दारणा सांगवी संगमेश्वर मंदिर, ता. निफाड 5 : कार्यकारी 
वारं 0,00 0,00 अभियंता 
येथील मंदिर परिसर सुझोभिकरण करणे अभियंता 
२ शिपीटाकळी, ता. निफाड येथे मारुती मंदिर (इवद) विभाग 
परिसर सुशोभिकरण करणे ३०.०० २०.०० क्र.३जि.प. 
नाशिक 
एकूण ६०.०० ४०.०० 
५३)नाशिक । गाळणा पर्यटन स्थळाचा विकास करणे, ता. वन परिषद 
मालेगांव, जि. नाशिक क्षेत्र धिकारी, 
४५०.०० १००.,०० 
ताहाराबाद, 
जि.नाशिक 
५४) नाशिक । एकविरा देवी मंदिर, नांदगांव, ता. नांदगांव, कार्यकारी 
जि. नाशिक येथे मंदिर परिसरात पेव्हर्स अभियंता, 
बसविणे, रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे व सार्वजनिक 
दिपस्तं ५०.०० २५.०० , 
भ उभारणे, बांधकाम (पुर्वी 
विभाग, 
नाशिक 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


मा मा 


नाना सी 


५५) नाशिक | खंबाळे व सुळेवाडी , ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
येथील विकास कामे 
१ खंबाळे येथे मारुती मंदिर परिसरात 
; अनुषंगिक 90,00 ६०.०० 
बांधकाम व अनुषंगिक कामे करणे 
२ खंबाळे येथे खंडोबा मंदिर परिसरात 
, 940,00 ६०.०० 
शौचालय बांधणे 
३ खंबाळे येथे खंडोबा मंदिर परिसरात ' व कार्यकारी 
०.०० 0,00 
सोलर पथदीप बसविणे अभियंता, 
8 खंबाळे येथे नदी परिसरात Yan aper सार्वजनिक 
90.00 Go .00 : 
करणे बांधकाम (पुर्वी 
५ खंबाळे येथे मंदिर परिसरात भोजनालय व : ‘ विभाग, 
अनुषंगिक 0,00 0,00 नाशिक 
अनुषंगिक कामे करणे नाशिक 
नि मऱ्हळ बुद्रूक येथे दत्त मंदिर परिसरात 
: : 90,00 ६०.०० 
सभामंडप बांधणे 
9 सुळेवाडी येथे घाट व परिसरात सुधारणा 
३०.०० २०.०० 
करणे 
एकूण ९०.०० ८०.०० 
५६ नाशिक । rears वणी, ता. निफाड वि.वा. शिरवाडकर कार्यकारी 
कुसुमाग्रज स्मारकाची अंतर्गत सुधारणा करणे अभियंता, 
सार्वजनिक 
200,00 ४०.०० व 
बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
५७) नाशिक । मौजे केपानगर येथील विकास कामे, जि. 
नाशिक 
ae मौजे केपानागर येथे वाहनतळ बांधणे १५.०० कार्यकारी 
२ अभियंता(इवद) 
र ५०.०० , विभाग क्र.१, 
मौजे केपानगर येथे सभागृह बांधणे १००.०० ग लहा 
ल्हा परिषद 
नाशिक 
एकूण | ११५.०० ५०.०० 
५८) नाशिक श्री क्षेत्र दत्त मंदिर, मोह, ता. सिन्नर, जि. 
नाशिक येथील विकास कामे 
ao संरक्षण भित बांधणे २५.०० कार्यकारी 
: ५०.०० की 
२ भक्‍त निवास बांधणे १००.०० (इवद) 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


३ , विभाग क्र.१, 
सौर दिवे बसविणे २०.०० जिल्हा परिषद 
नाशिक 
एकूण १४५.०० ५०.०० 
५९) नाशिक । भैरवनाथ मंदिर देवस्थान मौजे शाहा, ता. कार्यकारी 
सिन्नर येथील विकास कामे अभियंता, 
७२.१५ १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
६०) नाशिक | ओढा, येथील गणपती मंदिर परिसर सुधारणा कार्यकारी 
व सुशोभिकरण करणे ता. जि. नाशिक अभियंता, 
सार्वजनिक 
४१४.३२ १००.०० वधता 
बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
६१) धुळे कार्याकारी 
नंदा भवानी मंदिर परिसर, रावेर, अभियंता, 
ता.जि.धुळे परिसराचा विकास करणे ह ल 100-00  सां.बां.विभाग, 
धुळे 
६२) नंदुरबार | अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्‍यातील 
विविध पर्यटन विकास कामे 

शि सोरापाडा येथील अक्कलकुवा जवळ 
वरखेडी नदीच्या पश्चिमेस संरक्षण भिंत | १०.०० १०.०० 
बांधणे ता. अक्कलकुंवा, जि. नंदुरबार 

२ सोरापाडा येथील महाकाली मंदिराजवळ 
सांस्कृतिक भवन बांधणे, ता. अक्कलकुंवा, | १५.०० १५.०० कार्यकारी 
जि. नंदुरबार अभियंता, 

3 सोरापाडा येथील महाकाली मंदिराच्या बांधकाम 
आवारात भक्‍त निवासासह व्यापारी संकुल | २०.०० १५.०० विभाग, 
बांधणे,ता. अक्कलकुंवा, जि. नंदुरबार जिल्हापरिषद 

8 डाब देवगोई येथे भक्‍त निवास बांधणे ५०.०० २०.०० नंदुरबार 

५ डाब देवगोई येथे घाटाचे बांधकाम करणे ५०.०० २०.०० 
डाब देवगोई येथे पायऱ्या बांधकाम करणे ५०.०० २०.०० 

७ प्राचीन शुलपापणेश्वर महादेव परिसरात 

: ५०.०० २०.०० 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे 
एकूण २४५.०० १२०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


म.अ ााणाममयास्कयवागचा 


नाकती 


६३) नंदुरबार | तोरणमाळ, जि. नंदुबार येथील विकास 
कामे 
१ मौजे तोरणमाळ येथे dare TY 
; ९.११ ९.११ 
बांधकाम करणे 
२ मौजे तोरणमाळ कक्ष क्र.१२१ परिसरात 
चौकोनी प्रकारात हट बांधणे = a 
3 मौजे तोरणमाळ कक्ष क्र.१२१ परिसरात कार्यकारी 
गोल प्रकारात हट बांधणे क oe अभियंता, 
४ मौजे तोरणमाळ कक्ष क्र.१२१ परिसरात सा.बां. विभाग, 
त्रिकोनी प्रकारात हट बांधणे a ane शहादा 
4 मौजे तोरणमाळ कक्ष क्र.१२१ हट 
परिसरात तारेचे कुंपन करणे मा ie 
र मौजे तोरणमाळ कक्ष क्र.१२१ हट 
परिसरात वॉच टॉवर उभारणे ९.९९ ९.९९ 
परिसरात वॉच टॉवर उभारणे 
एकूण ५८.६५ ५८.६५ 
६४) मौजे धांदरफळ बुद्रूक येथील रामेश्वर देवस्थान 
अहमदनगर | परिसराची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, 
ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 
A Essential Item (Components) 
शि Building proper 
(Sabhamandap Ground Floor, First २६०.७० 
Floor, Kithen, Toilet Block) 
b) Fuel Gas Pipeline, c) Bio Digester d) 
Rain /Roof Water Harves e) Solar Roof Sane 
Top (mou to be executed) f) Ramp to 
handicap g) Furniture and False Ceilling 
२ Water Supply and Sanitatary works 4% १३.१४ 
of A 
Electrification | 0.00 कार्यकारी 
Internal ५% of A 93.98 ७५.०० अभियंता, 
External ६% ofA १५.७६ सा.बां.विभाग, 
— संगमनेर 
3 Fire FightingArrngemanet etc. | 4.00 | 
| BO Miscellaneous items p 0.0 
१) compound wall and gate १६.३६ 
२) Internal roads 30.84 
3) Development of ground 2.00 
४) parking 20.32 
C Optional items p 0.0 
9) under water tank Rain Water शि 


Harvesting 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


2) Water main storage and pump house, 


2.00 
bore well 
| oD | Provision 3.00 
१) Contingencies charge 8% १०.५० 
2) project consultant Fee 9.4 % on (>) ६.९४ 
3) GST (१२% on 2) ४७.५१ 
४) price Escalation १०% ३९.५९ 
एकूण | ४९९.४१ ७५.०० 
६५) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ 
अहमदनगर । मौजे. चौंडी, ता. जामखेड, जिल्हा 
अहमदनगर येथील विकास कामांबाबत 
(a) Sina river Gjat Worl {prtopm 3019.00 
a Ghat work Portion 
२ Electrification external ६% of (a) १८.४३ कार्यकारी 
३ Provisiones | 0.00 अभियंता, 
ी सार्वजनिक 
8 Contingencies charge 8% १२.०० ११०.०० बांधकाम 
चु Architect consulting charges १.५० % ४.०० डा 
न GST 92% ३९.०० nen विभाग, _ 
अहमदनगर 
9 Price Elecition १०% 32.00 
८ Labour Insurance 0.40 % १.५५ 
एकूण | ४१३.९८ ११०.०० 
६६) मळगंगा देवी मंदिर मौजे निघोज, ता. पारनेर 
अहमदनगर | येथील विकास कामांबाबत 
शि मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात कार्यकारी 
पर्यटन विसावा केंद्र बांधकाम करणे, ता. | २५०.०० ७५.०० अभियंता, 
पारनेर सार्वजनि 
२ मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात बांधकाम, 
पर्यटन भोजन कक्ष बांधकाम करणे व संरक्षण | १३०.०० ५०.०० विभाग, 
भिंत बांधकाम करणे, ता. पारनेर अहमदनगर 
एकूण ३८०.०० १२५.०० 
६७) आनंदत्रषिजी महाराज समाधी स्थळ परिसरात आयुक्त, 
अहमदनगर | पायाभूत सुविधा पुरविणे अहमदनगर येथील अहमदनगर 
विकास कामे शहर 
५००.०० ३००.०० 
महानगरपालि 
का, 
अहमदनगर 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


६८) मौजे तळेगांव दिघे येथील श्री बिरोबा महाराज कार्यकारी 
अहमदनगर | देवस्थान परिसराची पर्यटन विकास ह ग अभियंता, 
अंतर्गत व .00 
योजने सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, | सा.बा.विभाग, 
ता. संगमनेर जि.अहमदनगर संगमनेर 
६९) श्रीरामपूर तालुक्यातील सरला बेट येथील 
अहमदनगर | गंगागिरी महाराज संस्थान येथील विकास 
कामे 
1 १ लेक डेव्हलपमेन्ट २९५.९४ 
२ सिल्ट ट्रप ११.४५ 
3 घाट डेव्हळपमेन्ट ९.११ 
8 कंपाऊड वॉल ३३.३४ कार्यकारी 
षु गार्डन डेव्हलपमेन्ट १५.०३ अभियंता, 
६००,०० 
& जी.एस.टी. १८% ६५.६८ सा.बा.विभाग, 
७ आकरस्मिकता ४% १४.५९ संगमनेर 
विद्युतीकरण ११% ४०.१३ 
काम विमा ०.५% १.८२ 
Fa सल्लागार शुल्क ३% १०.९४ 
एकूण | ४९८.०३ १००.०० 
७०) श्री क्षेत्र बहिरवाडी येथील रस्त्याच्या कामास कार्यकारी 
अहमदनगर «| मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन देणे अभियंता 
५००.०० 900,00 (रोहयो), 
सा.बा.विभाग, 
अहमदनगर 
७१) जळगाव । कृष्णसागर (बहुळा प्रकल्प), ता. पाचोरा, जि. 
जळगाव येथील पर्यटन विकास कामे 
षि Work Portion (Construction of retaining 329.49 
wall, Service Road, Ghat, Land, 
. | कार्यकारी 
Levelling, Gazebos, Pathway, Fixing ऑमिंगेंवा 
; ; a : 
Foutain, Gardening, Cafeteria, Toilet 
सार्वजनिक 
block ) 400,00 ; 
बांधकाम 
२ Add for GST १२% ४६.५० _ 
—_ विभाग, 
3 Add Electrification Charges ११% ४२.६२ जळगाच 
जळगाव 
छं Add Consultancy Charges 2% ७.७५ 
षु Add Contingencies ४% १५.५० 
एकूण | ४९९.९५ | १००.०० 
एकूण नाशिक | ६४५५.९१ १८५८.६५ 
पुणे विभाग 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


Eee 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत | कार्यान्वयीन | 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
Fa 2 3 | ४ 4 
७२) पुणे ।मौ.भाजे लेणी, ता.मावळ, जि. पुणे येथील 
विकास कामे 
२ मळवली ते मौजे भाजे लेणी wed 
पर्यटकांसाठी फुटपाथ बांधणे त हदले vane 
3 मौजे भाजे लेणी येथे पर्यटकांसाठी सुलभ 
शौचालय व पार्कींग व्यवस्था करणे २४९.१९ ७५.०० 
शौचालय व पार्कींग व्यवस्था करणे 
एकूण | ४९९.१८ १५०.०० 
७३) पुणे । किल्ले शिवनेरी पायथ्याशी बारव येथे अंतर्गत कार्यकारी 
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे”. अभियंता, 
२४९.९७ ७५.०० सा.बा.उत्तर 
a. ) 
विभाग, पुणे 
७४) पुणे Repair fo Existing Random Rubble उप 
Massory compound wall at foot of वनसंरक्षक, 
shivneri Fort Junnar. C3.88 30.00 VAN 
वनविभाग, 
जुन्नर, पुणे 
७५) पुणे । आंबेगाव तालुक्यातील पर्यटन निवास कार्यकारी 
इमारतीकरीता संरक्षक भिंत व अंतर्गत रस्ते अभियंता, 
कामांबाबत an ५८.७१ ३०.०० सा बां (उत्तर) 
कामांबाबत at. (उत्तर) 
विभाग, पुणे 
७६) पुणे । हवेली तालुक्यातील सर्व्हे नंबर ३० खराडी कार्यकारी 
येथील राजा बहादूर पिटी ऑक्सिजन पार्कचे अभियंता, 
बांधकाम करणे (२"१856-॥)] जि. पुणे सार्वजनिक 
२४९.६७ ७५.०० —— 
बांधकाम 
(पश्चिम), 
विभाग, पुणे 
७७ कोल्हापूर | पन्हाळागड ता. पन्हाळा येथे लाइट शो कार्यकारी 
उभारणे अभियंता, 
सार्वजनिक 
800,00 900,00 are 
विकभाग 
(fears 
प्रकल्प), 
कोल्हापूर 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


a ers 


७८) कोल्हापूर | पन्हाळागड ता. पन्हाळा येथे साऊंड शो कार्यकारी 
उभारणे अभियंता, 
सार्वजनिक 
९४००,०० १००,०० नावकात 
विकभाग 
(विशेष 
प्रकल्प), 
कोल्हापूर 
७९) कोल्हापूर | पन्हाळागड ता. पन्हाळा लेजर शो उभारणे व कार्यकारी 
इतर अनुषंगिक कामे अभियंता, 
सार्वजनिक 
800,00 400,00 तिक, 
विकभाग 
(विशेष 
प्रकल्प), 
कोल्हापूर 
८०) कोल्हापूर | पावनखिंड येथे प्रसाधनगृह बांधणे कार्यकारी 
समाधीस्थळांचा विकास करणे, अस्तित्वातील अभियंता, 
दगडी बांधकामाचे डागडुजी करणे, ता. सार्वजनिक 
शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर बांधकाम 
३०.०० २०.०० 
विकभाग 
(fears 
प्रकल्प), 
कोल्हापूर 
८१) कोल्हापूर | निढोरी ता. कागल जि. कोल्हापूर येथील कार्यकारी 
महादेव मंदिर परिसरात (पेव्हिंग ब्लाक) अभिंयता, 
सुधारणा करणे ३०.०० २०.०० जिल्हा 
परिषद, 
कोल्हापूर 
८२) कोल्हापूर | कोल्हापूर येथे बॉटनिकळ गार्डन मा. आयुक्त, 
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जेष्ठ कोल्हापूर 
नागरीक विरंगुळा केंद्र) उभारणे ४८०.०० १००.०० महानगर 
पालिका, 
कोल्हापूर 
८३) कोल्हापूर | कोल्हापूर येथील विकास कामे 
pa मल्टीपर्पज ग्राऊंड तयार करणे ७५.०० ३५.०० आयुक्त, 
३ ओपन जिम बसविणे १००.०० ५०.०० कोल्हापूर 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


३ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालय, महानगर 
स्मारक, थीम पार्क उभारणे ५०.०० २५.०० पालिका, 
कोल्हापूर 
एकूण २२५.०० ११०.०० 
८४) कोल्हापूर | मौजे कागल , ता. कागल येथील ग्राम दैवत 
विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसर विकास कामे 
a पेव्हींग ब्लॉक ६.९९ कार्याकरी 
२ रस्ते सुधारणा करणे kee अभियंता 
८.९९ (बांधकाम),जि.प 
.कोल्हापूर 
VHT) १५.९८ ५.०० 
८५) कोल्हापूर | पिराचीवाडी ता. कागल येथील विकास कामे 
शिंगी महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर परिसरात 
पुरुषांसाठी भक्‍त निवास बांधणे cs कार्यकारी 
२ महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर परिसरात अभियंता 
स्त्रीयांसाठी भक्‍त निवास बांधणे ७५.०० (बांधकाम) 
८८.३४ जिल्हा 
परिषद, 
कोल्हापूर 
एकूण | १७५.२१ ७५.०० 
८६) कोल्हापूर | श्री वैजनाथ देवस्थान मौ. देवरवाडी, ता. 
चंदगड येथे मंदिर येथील पर्यटन विकास कामे 
शि मंदिरासमोर सभामंडप बांधणे पश्चिम 
महाराष्ट्र 
१९५.४९ ५०.०० देवस्थान 
कमिटी, 
कोल्हापूर 
एकूण | १९५.४९ ५०.०० 
८७ कोल्हापूर | सुरपळी ता. कागल, जि. कोल्हापूर येथील 
तलाव व महादेव मंदिर 
pa गाव तलाव परिसरात पेव्हिंग ब्लाक बसविणे ९४.२६ 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे ५०.०० व आहत 
गाव तलाव परिसरात रिटेनिंग वालचे न 
बांधकाम करणे es अभियंता 
गाव तलाव स्वागत कमान करणे १००.०० (बाधकाम), 
४ गाव तलाव स्वागत कमान करणे १०.९९ ता 
ate cel परिषद 
4 महादेव मंदिर परिसराला जोडणारे रस्ते करणे | २४.९९ कोल्हापूर 
६ महादेव मंदिर परिसरात सांस्कृतिक हॉल हा 


बांधणे 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


७ महादेव मंदिर परिसरात राऊंड गटर करणे २५.०० 
एकूण ३३०.०६ १००.०० 
८८) सातारा । सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
तापोळा येथील पर्यटन विकास कामे 
श्या मौजे तापोळा येथे अंतर्गत रस्ते काक्रीटीकरण 
900,00 
करणे 
२ मौजे तापोळा येथील मुख्य रस्त्यालगत 
बंदीस्त 900,00 
बंदीस्त गटार करणे कार्यकारी 
३ मौजे तापोळा येथील शिवसागर जलाड्ायाच्या अभियंता 
काठावर घाट बांधणे as (बांधकाम, 
४ मौजे तापोळा येथील शिवसागर जलाड्वायाच्या aia उत्तर 
काठावर संरक्षक भिंत बांधणे ९८.२६ विभाग)जि.प, 
षु मौजे तापोळा येथे शौचालय (दोन युनिट) सातारा 
बांधणे oe 
नि मौजे तापोळा येथील शिवसागर जलाड्वायाच्या 
काठावर बगीचा /उद्यान तयार करणे aiid 
एकूण | ४९८.१२ २००.०० 
८९) सातारा | ब वर्ग पर्यटनस्थळ पांचगणी गिरीस्थान 
नगरपरिषद हद्दीतील पारशी पॉईंट विकसित 
करणे 
ति विविग गॅलरी (viewing Gallery) विकसित मुख्याधिकारी 
करणे पांचगणी 
२००.०० ७५.०० गिरीस्थान 
नगरपरिषद, 
पांचगणी 
एकूण २००.०० ७५.०० 
९०) सातारा । मौजे धुळदेव ता. माण, जि. सातारा येथील श्री कार्यकारी 
धुळदेव देवस्थान परिसर सुधारणेसाठी दुतर्फा अभियंता, 
घाट बांधणे, संरक्षित भिंत, प्रवेशव्दार, बगीचा बांधकाम 
व तत्सम कामे करणे. २०७.३९ १०५.०० विभाग 
(दक्षिण), 
सातारा जि.प., 
सातारा 
९१) सातारा | मौजे नायगांव ता. खंडाळा गावांतर्गत अतिरिक्‍त 
प्रस्तावित कामांना ब वर्ग पर्यटन मधुन विकास मुख्य 
कामांना निधी मिळणेबाबत. कार्यकारी 
।_१____ | सांस्कृतिक सभागृह बांधणे १२१.३७ ५०.०० अधिकारी, 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


२ लोकांसाठी दोन मजली प्रतिक्षालळय इमारत जि.प.सातारा 
उभारणे eek 
एकूण | 299.86 ५०.०० 
९२) सातारा =| मौजे विरकरवाडी ता.माण येथील विठठल मुख्याधिकारी, 
रुक्मीणी मंदिर परिसर सुधारणा करणे, म्हसवड 
सभामंडप बांधणे, संरक्षण भिंत, प्रवेशव्दार, | १००.०० ५०.०० नगरपरिषद, 
पिण्याची व्यवस्था, बगीचा व इतर कामे म्हसवड, जि. 
सातारा 
९३) सातारा | विरकरवाडी येथे मेढपाळ व कळपाचे 
सौंदर्यात्मक शिल्प उभारणे, ता. माण, जि. अधिष्ठाता, 
सातारा सर ज.जी. 
१७.१३ १७.१३ कला 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
९४) सांगळी । मौजे चिंचणी (अंबक) ता. कडेगाव , जि. कार्यकारी 
सांगली येथील गणेश मंदिरामध्ये पिण्याच्या अभियंता, 
पाण्यासाठी नविन पाईप लाईन व टाकीचे ग्रामीण पाणी 
बांधकाम करणे = and पुरवठा 
विभाग, 
जि.प.सांगली 
पुणे विभाग | ५०६७.५६ । १६३९.१३ 
अमरावती विभाग 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत । कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
Pa २ उ. | 8 | 4 
९५) अमरावती | प्रबोधनकारक ठाकरे आणि साहित्यिक राम कार्याकरी 
शेवाळकर यांच्याशी संबंधित अचलपूर, जि. अभियंता, 
अमरावती उाहराचा सर्वागिण विकास सार्वजनिक 
५००.०० 900,00 , 
करण्याबाबत बांधकाम 
विभाग, 
अचलपूर 
९६) अमरावती | श्री रुख्मिणी विदर्भपीठ श्री क्षेत्र कौडण्यपूर ता. कार्यकारी 
तिवसा, जि. अमरावती येथील परिसराचे अभिंयता, 
सौदर्यीकरण करणे विशेष प्रकल्प 
200,00 ४०.०० 
विभाग, 
अमरावती 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


९७) अमरावती | St संत सच्चिदानंद बालयोगी राजेश्वर माऊल 
ट्रस्ट पाळा, ता. मोर्शी जि. अमरावती येथील 
विकास कामे 
शं सांस्कृतिक भवन कार्यकारी 
११९.२६ ३०.०० अभियंता, 
सा.बां.विभाग, 
अमरावती 
एकूण | ११९.२६ ३०.०० 
९८) अकोला | अकोला जिल्ह्यातील सोपीनाथ महाराज व 
श्री. रामचंद्र संस्थान येथील विविध विकास 
कामे 
शि सोपीनाथ महाराज संस्थान, दिग्रस बु. ता. कार्यकारी 
पातूर येथे भक्‍त निवास व स्वच्छतागृहाचे | 200.00 ५०.०० अभियंता, 
बांधकाम करणे सार्वजनिक 
२ परमहंस श्री. रामचंद्र संस्थान वझेगाव ता. बांधकाम 
बाळापूर येथे भक्‍त निवास व स्वच्छतागृह | २००.०० ५०.०० विभाग, 
बांधकाम करणे अकोला 
एकूण ४००.,०० 900,00 
९९) बुलडाणा | बुलडाणा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्याधिकारी, 
येळगाव जलाडायाच्या भिंती समोरील पडीक | ५००.०० १००.०० नगरपरिषद 
जागेवरील पर्यटन विकास कामांबाबत बुलडाणा 
एकूण अमरावती विभाग | १७१९.२६ ३७०.०० 
औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत । कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
pa 2 3 — 4 
१००) धुपखेडा (धुपगांव) साईबाबा मंदिर, ता. पैठण, 
औरंगाबाद | जि. औरंगाबाद येथील विकास कामे 
शि साईबाबा मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे =: 
(सभागृह बांधकाम, पार्कींग, स्वच्छतागृह, व न 
किचन रोड, स्टोअर रुम, कम्पाउंड वॉल, Spee aa अती 
सिमेंट रस्ता इ.) plain 
साइबाबा बा मंदिर घुपखेडा डा ्युपगाव) : जिल्हा, 
२ साईबाबा मंदिर धुपखेडा ( ता. पैठण ae 
येथे येलगंगा येथे स्नानगृह, नदीवर घाट, | 300,00 ७५.०० ponies र 
qe रंगाबाद 
कम्पाउंड वॉल इ. 
एकूण 400,00 440,00 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


१०१) धुपखेडा (धुपगांव) साईबाबा मंदिर, ता. पैठण, 
औरंगाबाद । जि. औरंगाबाद येथील विकास कामे 
धं तोडोंळी ते साईबाबा मंदिर रस्ता ग्रा.मा.२२ ae 
मजबुतीकरण व कार्यकारी 
किमी ०/०० ते ४/०० मजबुतीकरण व| 00,00 ७५.०० gaa 
म पोली Pa ae अभियंता 
डांबरीकरण करणे (जि.प. मालकीचा रस्ता) air 
२ साईबाबा मंदिर परिसर जोडरस्ता कौंडगाव ते ae 
धुपखेडा डा रस्ता ल्हा, 
धुपखेडा रस्ता अजिमा-३९ किमी ०/०० ते 
व वो क २००.०० ७५.०० परिषद, 
४/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे औरंगाबाद 
आत चा औरंगाबाद 
(जि.प. मालकीचा रस्ता) 
एकूण ४००,०० १५०.०० 
१०२) नगदेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर गेवराई (बु, ता. कार्यकारी 
औरंगाबाद =| पैठण येथे पोच रस्ता करणे इजिमा ९० किमी अभियंता 
०/०० ते४/००, सिमेंट रस्ता दुरुस्ती, भौतिक (बांधकाम) 
200,00 (94.00 
सुविधा निर्माण करणे व सुशोभिकरण. जिल्हा, 
परिषद, 
औरंगाबाद 
१०३) गुगळादेवी दाभरुळ ता. पैठण येथे विविध कार्यकारी 
औरंगाबाद । भौतिक सुविधा निर्माण करणे व सुशोभिकरण अभियंता (बांध) 
करणे २००.०० ७५.०० जिल्हा 
परिषद, 
औरंगाबाद 
१०४) अजिठा लेणी प्रवेश रस्ता (फर्दापूर) येथे सार्वजनिक 
औरंगाबाद । बसस्थानक (सर्व सुविधा) चे बांधकाम करणे बांधकाम 
(9५.०० ३५.०० 
विभाग, 
औरंगाबाद 
१०५) राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२११ ते सुलीभंजन कार्यकारी 
औरंगाबाद | रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा १.३० कि.मी अभियंता (बांध) 
0/00 ते ०/०० 400,00 २५.०० जिल्हा 
परिषद, 
औरंगाबाद 
१०६) जालना | मौ. केदारवाकडी, ता. मंठा, जि. जालना 
अंतर्गत श्री क्षेत्र केदारेश्वर महादेव मंदिर er 
ee ae कार्यकारी 
परिसर विकास कामेर ais 
, 
समेट AS सा.बां. विभाग, 
शि पालखी मार्ग Rae काँक्रीट रस्ता बांधकाम | ८४.९५ aoe 
करणे ३०.०० G 


पृष्ठ २८ पैकी 23 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


२ प्रवेशव्दार बांधकाम करणे ९.९९ ९.९९ 
एकूण ९४.९४ ३९.९९ 
१०७)जालना | मौ.चिंचखेड, ता. अंबड, जि.जालना येथे 
खंडोबा मंदिर देवस्थान परिसरात खालील 
विकास कामे 
सिमेट काक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ४९.९९ कार्यकारी 
२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे व गाडर्निंग करणे अभियंता, 
इत्यादी वि! सार्वजनिक 
३ भूमीगत नाली बांधकाम करणे ४९.९ट a बांधकाम 
४ सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे बेर विभाग, क्र.२ 
जालना 
एकूण | २०९.९५ ७०.०० 
१०८) जालना श्री क्षेत्र विठठल रुख्मिणी मंदिर, रामसगाव, ता. 
घनसावंगी, जि. जालना 
pa संरक्षण भित व घाट बांधकाम करणे ५५.०० 
२ छत्रपती चौक ते विठ्ठल रुख्मिणी मंदिरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे गी ण कार्यकारी 
३ डोम शेडचे बांधकाम करणे ६९.९५ अभियंता, 
४ वाहनतळ बांधकाम करणे १९.९९ ९०.०० सार्वजनिक 
षु स्वच्छता गृहाचे बांधकाम व भूमीगत नाली बांधकाम 
बांधकाम करणे त विभाग, परतूर 
g मंदिर चढण्यासाठी पायऱ्याचे बांधकाम करणे क 
७ घनकचरा व्यवस्थापन ]ोड व साहित्य १२.०० 
एकूण | २८६.८२ ९०.०० 
१०९) नांदेड । मरळक, ता. जि.नांदेड येथील महादेव मंदिर 
परिसरातील विकास कामे 
शशि मरळक महादेव मंदिर परिसरात यात्री निवास 
: 400,00 80.00 
बांधणे 
२ मरळक महादेव मंदिर परिसरात सभामंडप ae 
es 400,00 ४०.०० कार्यकारी 
बांधणे र बिग 
३ मरळक महादेव मंदिर परिसरात सी.सी. , 
रस्ता, बंदीस्त सी.सी. नाली व पेव्हर ब्लॉक | १००.०० ४०.०० बज 
a — 
४ मरळक महादेव मंदिर परिसरात स्त्री व स 
पुरषांसाठी स्वतंत्र स्नानगृह व स्वच्छतागृह 40.00 २५.०० 
बांधणे. 
एकूण ३५०.०० १४५.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


११०) परभणी | वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ, परभणी कार्यकारी 

येथे प्लेनोटरिअम (तारांगण) उभारणे अभियंता, 

सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, 
परभणी 


४८०.०० १२०.०० 


१११) परभणी | वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ, परभणी कार्यकारी 
येथे सायन्स पार्क उभारणे अभियंता, 
४७०.०० १२०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, परभणी 


११२) बीड । मौजे लोणी, ता. शिरुर (का.) जि. बीड येथील कार्यकारी 
श्रीक्षेत्र खंडोबाजीबाबा मंदिर देवस्था परिसर ४१९.१३ दतत 2 अभियंता Eg I: 
विकसित करणेबाबत a os 

Ss 


११३) हिंगोळी | कळमनुरी नगरपरिषद अंतर्गत स्व. 
बाळासाहेब ठाकरे उद्यान विकसित करणे 


LO फाऊटंन CH १९.०० १९.०० — 
वोटर फॉ , 
२ वॉटर फॉल १०.९३ १०.९३ 
जॉगिंग डक नगरपरिषद 
३ जॉगिंग ट्रॅक ४६.९३ २०.०० कळमनुरी 
४ गार्डन वर्क ७९.३६ ३५.०० 
एकूण | १५६.२२ ८४.९३ 
११४) हिंगोली | श्री. बाराशिव हनुमान मंदिर मौ. बाराशिव, ता. अति. मुख्य 
वसमत, जि. हिंगोली येथील विकास कामे ee pice कार्यकारी 
अधिकारी, 
जि.प. हिंगोली 
११५) हिंगोली | श्री अमृतेश्वर मंदिर, संस्थान अमरा, ता.जि. 
हिंगोली येथील पर्यटन विकास कामे 
| १ | मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ९९.०० अति. मुख्य 
२ मंदिर परिसरात तारफिन्सींग करणे २८.७५ कार्यकारी 
३ मंदिर परिसरात घाट बांधकाम करणे २७.८२ ५०.०० अधिकारी, 
8 मंदिर परिसरातील विद्युतीकरण , जिल्हा परिषद, 
थदिवे हायमास्ट बसविणे २४.२९ हिंगोली 
पथदिवे, बसविणे 


एकूण | १७९.८६ ५०.०० 


एकूण औरंगाबाद विभाग ४३२१.९२ | १३६९.९२ 


एकूण सर्व विभाग | २७०४८.१२| ८९४९.१९ 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 
४. अटी व शाती :- 
१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
सदर कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११ 


~ 


सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 
१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
ee (02) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण 
अधिकारी” संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

4. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१३११७२०४६२५२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ramesh Jayaram 
Kadam 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर,नाशिक, 
अहमदनगर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, अमरावती, अकोला, 
बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, हिंगोली. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
WISER ART, अहमदनगर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, 
अमरावती, अकोला, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, हिंगोली. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
WISER ABT, अहमदनगर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, 
अमरावती, अकोला, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, हिंगोली. 

पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


